पशुधन विकास अधिकारी (गट -अ) 
यांच्या बदल्याबाबत. 
डॉ. अवधुत विजय देवकर, पविअ 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. ६४ /पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०७मार्च, २०१९. 
पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी ( गट-अ) या संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद 
अधिकारी यांनी त्यांची बदली करण्याबाबत केलेल्या विनंती अर्जाचा शासन स्तरावर विचार करण्यात आला असून 
विचारांती, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूद, नागरी सेवा मंडळाची शिफारस व 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, त्यांचे नावासमोरील स्तंभ 3 मध्ये दर्शाविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे :- 


क्र अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम पदस्थापनेचे ठिकाण 
1१. | . 2. ३. 
डा. अवधुत विजय देवकर पविअ ,पवैद श्रे व जेऊर, ता. करमाळा 
पविअ, पवैद श्रेणी १, मुकुटबन, जि. सोलापूर (विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 
ता.झरीजामणी, जि. यवतमाळ 


२. डॉ. अवधुत देवकर, पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) यांनी वरील प्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
रुजू व्हावे तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास vinod.mendhe@nic.in या 
ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 
३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०३०७१५४३५५१५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijay K. 
Chaudhari 
Date: 2019.03.07 15:45:47 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- १) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सह आयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ/सोलापूर. 
3) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्‍त, अमरावती/ पुणे 
४) जिल्हा UMA उपआयुक्त, यवतमाळ/सोलापूर 
५) जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ/सोलापूर 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/सोलापूर 
७) संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
८) निवड नस्ती. 


